प्रशासकीय मान्यता 
सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात 
बळकटीकरण व दर्जावाढ करणे या 
योजनेतंर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्र खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता. 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
अतिविशेषोपचार रुग्णालय, नागपूर 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : एसएचएन-२०१९/प्र.क्र. २३५/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०१९ 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 


उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 


आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 


हासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 


आरोग्य-८, दिनांक ०७.०३.२०१८ 


संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं / 
शावैमवअविरुना / रायो (१६२९) / यंसाख / प्र.मा./ १-म / १२६०१/२०१९, दिनांक 


२३१.०८.२०१९ 


वाचा: १) 
2) 
3) 
8) 
शासन निर्णय :- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रुग्णालय, नागपूर या संस्थेस 


"शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व दर्जावाढ करणे" योजनेतंर्गत 


प्राप्त अनुदानातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून खालील तक्त्यात नमूद रु.१,९९,२२,८००/- (रु.एक 


कोटी नव्याण्णव 


लक्ष बावीस हजार आठशे फक्त) ची यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यास या 


शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र यंत्राचे नांव नग | प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत 
॥ आ. ॥| ब्लड स्टोरेज कॅबिनेट [Se] २,९७,३६०/- २,९७,३६०/- 
२  । बेन्च टॉप eet डयूटी सिलर शि १,०६,४००/- १,०६,४००/- 
मॉडेल: वेल्डन बी 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएचएन-२०१९/प्र.क्र. २३५/प्रशा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नांव नग | प्रतिनग किंमत | एकूण किंमत 
३  । हाय परफॉर्मन्स लिक्विड i 90,§2,000/- 90,§2,000/- 
क्रांमेटोग्राफी (एचपीसीळल) मशिन 
फॉर ग्लायकोसिलेटेड 
हेमोग्ळोबिन (एचबीए१सी) फॉर 
डायबिटीस मेलिट्स पेशन्ट 
6 फुल्ली ऑटोमेटीड | ३०,००,०००/- 30,00,000/- 
केमिल्युमिनेसन्स इम्युनो एसे 
अनेलाईझर विद स्टॅण्डर्ड 
अँक्सेसरीज 
षु Coo एमए फ्रिक्वेन्सि एक्स-रे lat 34,2 ¥,000/- ३५,८४,०००/- 
मशिन विद ९" आयआयटीव्ही 
६ | अँनेस्थेशिया मशिन es 2,82,000/- 2,82,000/- 
9 मल्टीपॅरा मॉनिटर १ | २,७५,०००/- २,७५,०००/- 
८ | एन्डोकार्बन-२ ese 2,8¢,¢00/- 2,§¢,¢00/- 
९ एचडी व्हिडोओ इन्डोस्कोप faa 4o,00,000/- 4o,00,000/- 
सिस्टिम विद झेनॉन लाईट सोर्स 
शि हाय रिझोल्युठान मॅनोमेट्री 7 3,22, 420/- 38,82, 420/- 
(एचआरएम) विद हाय 
रिझोल्यूशन इम्पीडन्स (०१ न.) 
| ae || थेराप्युटीक चेअर | १,६५,२००/- १,६५,२००/- 
१२ | एअर कंडीशनन १.५टन इच ५ ४५,०००/- २,२५,०००/- 
१३ । aces ट्यूब स्ट्रीपर २ ७६,१६०/- १,५२,३२०/- 
१४ | सी-आर्म इमेज इन्टेन्सीफायर [| १४,९५,२००/- १४,९५,२००/- 
एकूण किंमत | १,९९,२२,८००/- 
अटी :- 
१. सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस राज्य योजनेतंर्गत उपलब्ध निधीतून प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


२. सदर यंत्रसामुग्री हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता तसेच बांधकाम / 
विद्युतीकरणाची नाही, याबाबत संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा 
केली आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय HATH: एसएचएन-२०१९/प्र.क्र. २३५/प्रशा-१ 


qo. 


२. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये 
नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तद्‌अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 

सदर यंत्रसामुम्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 

सदर यंत्रसामुग्नीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 

प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा Badal इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 

मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्‍त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक 
०१.१२.२०१६ मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" 
या शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन 
करावे. त्यानुषंगाने यंत्राच्या किंमतीस आवश्यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येईल. 


या प्रयोजनासाठी उपरोक्त तक्‍्यात नमूद केलेल्या यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी येणारा खर्च 


खालील लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएचएन-२०१९/प्र.क्र. २३५/प्रशा-१ 


मागणी क्र.एस-४ 
४२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ विषमचिकित्सा 
(००) (३७ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण व दर्जावाढ करणे (कार्यक्रम) 
५२ यंत्रसामग्री व साधनसामग्री (४२१० १६२९) 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९११२१०१४२०७१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या 


आदेशानुसार व नावाने. 
ARUN : 
MURLIDHARR : 
AO DAHALE : 
(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. महालेखाकार - 2 (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर 

२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 

४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

५. अधिष्ठाता, वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रुग्णालय, नागपूर 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर . 

७. निवडनस्ती (प्रहा-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


